महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 


"महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी अक्षय तृतीया" या मासिक 


सोडतीच्या बक्षिसरचना व कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३. 


वाचा : १. उपसंचालक (वि.व ले,), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्र. STS (विवले)/मरालॉ /योजना/६३५/२०२२, दि.०९/०३/२०२३. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२, दि. 23/02/2023. 


शासन निर्णय : 

उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.२ च्या वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२३/०२/२०२३ अन्वये, महाराष्ट्र 
राज्य लॉटरीची “महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी वर्धापन दिन fasts” या मासिक सोडतीच्या बक्षिस रचना व 
कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली आहे. आता सदर सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती तशीच ठेऊन 
"महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी अक्षय तृतीया" या नावाने दिनांक १६/०५/२०२३ रोजी, सायंकाळी: ४.०० वाजता 
मासिक सोडत काढण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. "महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी अक्षय तृतीया" या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीसाठी बक्षिस 
संरचना व कार्यपध्दती आणि इतर अटी व are, संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मराळॉ 
२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी -२, दि.२३/०२/२०२३ अन्वये विहित केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२०१६१५३११६०५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtr 


2.5.4.20=4c047de2d063 1d7cdf6621 cf1 25ce18774fca2cfed8bf4fb63b 


55009731९4, 


pseudonym=235A8741EAE9111E4F1D4B67BD4AF6A80F61D9D1 
serialNumber=832D784DB7 1C7629E92D57075BC10102D5F8C2CEA 
1675D3A4AB34FC4E47737AA, cn=SHEELA KIRAN YADAV 


2023.03.20 16:21:50 +05'30' 


(शीला यादव) 
कक्ष अधिकारी तथा राज्य लॉटरी अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग. 
प्रति, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (ले. व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई-३२. 
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१ 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२ 


१०. उप सचिव (राज्य लॉटरी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई. 
१४. कक्ष अधिकारी, प्रश्ञा-४/ अर्थोपाय/ लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


